मुख्य लेखा परिक्षक ,जल व सिंचन, महाराष्ट्र 
राज्य,औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, ज.सं.वि.क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क २३३/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३०/१०/२०१८ 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय, ज.सं.वि.क्रमांक-संकीर्ण-१००३/(प्र.क्र.9७३/२००३)/ लाक्षेवि(आस्था), 
दिनांक २८.७.२००४. 
२) शासन निर्णय जसवि क्र.मुवाढ २०१८/(७८/१८)/लाक्षेवि(आस्था) दिनांक १८/०४/२०१८ 
3) मुख्य लेखा परिक्षक,जल व सिंचन,महाराष्ट्र राज्य,औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्रमांक मुलेप /आ-१/८६१/सप दिनांक-१४/०८/२०१८ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. प.द.नि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दि. ७/९/२०१८ 
प्रस्तावना: 
मुख्य लेखा परिक्षक जल व सिंचन , महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयातील 
आकृतिबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ मंजूर पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक 
३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. 
आता त्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ८६ मंजूर पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत मुख्य लेखा परिक्षक , जल व 
सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 
मुख्य लेखा परिक्षक ,जळ व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयातील 
आकृतिबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ मंजूर पदांना सोबतच्या प्रपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ती पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत, तसेच ती सुधारीत 
आकृतिबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेतत, या अटींच्या अधिन राहून दिनांक ०१/१०/२०१८ 
ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
या आस्थापनेवर होणारा खर्च :- 
मागणी क्रमांक-आय-३ २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८०-सर्वसाधारण, ८००-इतर खर्च, 
(०8) महाराष्ट्र जलसंपदा विकास केंद्र, औरंगाबाद, (०६)(०२) मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जलसंपदा विकास केंद्र, औरंगाबाद (अनिवार्य) (२७०१ ८८२८) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क २३३/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था) 


सदर आदेश॒ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेतांक २०१८१०३११३०११७२५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:07:01 +05'30' 


(श्रीमती वि.स.आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


सहपत्र : प्रपत्र 


प्रत, 


) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) मुख्य लेखा परिक्षक जल व सिचंन महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद, 

४ जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 
) 
) 
) 


वित्त विभाग/व्यय-१२, वि.सु.१/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१, आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क २३३/२०१८)/लाक्षेवि(आस्था) 


प्रपत्र 


शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र. २३३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ३०.१०.२०१८ चे सहपत्र. 


अ.क्र पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ दिलेली पदे 

| मुख्य अभियंता Po 
२ कार्यकारी अभियंता ७ 
३ उप विभागीय अभियंता/सह श्रेणी १ १४ 
४ शाखा अभियंता/स.अ.श्रे.-२ २० 
षु विभागीय लेखापाल Le 
g प्रथम लिपिक (| ह| 
9 वरिष्ठ लिपिक i 
८ लिपिक/टंकलेखक १७ 
९ वाहन चालक ७ 
| ० शिपाई १५ 
Ly q चौकीदार २ 

एकूण ८६ 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:07:19 +05'30' 


(श्रीमती वि.स.आढाव) 


कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


